नाबार्डच्या ग्रामीण पयाभूत विकास निधी 
अंतर्गत शासकीय गोदाम बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
लोणार, चिखली (मौ. पळसखेड जयंती) 
जिल्हा-बुलढाणा (सन २०१९-२०) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१०२/नापु-१६ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-४०००३२ 
तारीख:- २८ जुले, २०२०. 


सदर्भः- अ.ना.पु.व ग्रा.स.वि. शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १८ मार्च, २०२०. 


शुध्दीपत्रक:- 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक 2 मधील पहिल्या ओळीमध्ये गोदाम 
क्षमता १८०० मे. टन ऐवजी १०८० मे. टन क्षमता असे वाचावे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क ॒ महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in Ul 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक 2020093098 9034490G असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Manojkumar 2 ss 
॥॥१॥॥(0१0__ यातन 
Suryawanshi 7 


(मनोजकुमार सुर्यवंशी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा. 
२. मुख्य अभीयंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई व अमरावती. 
३. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मुंबई. 
४. उप आयुक्त (पुरवठा), अमरावती. 
५. जिल्हा पुरवठा अधिकारी,बुलढाणा. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी,बुलढाणा. 
७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,बुलढाणा. 
८ 
९ 


. महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 


शासन शुध्दीपत्रक: क्रमांकः गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१०२/नापु-१६ब 


१०. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उपसचिव मार्फत) 

११. वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. उप महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, ५४, वेलेस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे ४११००५. 
१४. निवड नस्ती/नापु-१६ब. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


